RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ३, अंक १८ ] 


शुक्रवार , मे २६, २०१७/ ज्येष्ठ ५ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ७ किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक 

आयोगाखालील इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


. 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग 
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (निदार युटीलिटीज पनवेल एलएलपीच्या पनवेल , जिल्हा रायगड, महाराष्ट्र 
येथील बहुविध सेवांविषयक विशेष आर्थिक क्षेत्राला लागू 

असलेल्या वीज वितरण परवान्याच्या विशिष्ट अटी ) 
विनियम , २०१७. 


विद्युत अधिनियम , २००३. 

क्रमांक मविनिआ / तांत्रिक / परवाना अटी / एनयुपी / २०१७/ ०२०६३. -विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम १८१ च्या उप कलम (२) च्या 
खंड ( डी ) सहकलम १६ आणि कलम १४ च्या खंड ( बी ) मधील अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग याद्वारे खालील 
विनियम करीत आहे. या विनियमांच्या प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ( मेसर्स इक्सोरा कन्स्ट्रक्शन्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या 
पनवेल , महाराष्ट्र येथील सेवाक्षेत्रविषयक विशेष आर्थिक क्षेत्राला लागू असलेल्या वीज वितरण परवान्याच्या विशिष्ट अटी ) विनियम, २०१४ 
रद्दबातल होतील. 


१ . संक्षिप्त नाव , व्याप्ती आणि प्रारंभ : 

( अ ) या विनियमांना महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (निदार युटीलिटीज पनवेल एलएलपीच्या पनवेल, जिल्हा रायगड, महाराष्ट्र येथील 
बहुविध सेवांविषयक विशेष आर्थिक क्षेत्राला लागू असलेल्या वीज वितरण परवान्याच्या विशिष्ट अटी ) विनियम , २०१७ असे म्हणावे. 


( ब ) हे विनियम भारत सरकारच्या वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्यिक विभागाने (विशेष आर्थिक क्षेत्र कक्ष) दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०० ९ रोजी निर्गमित केलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्र ( सेझ ) अधिसूचना क्र . एस.ओ. ५१४( ई) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रासाठी लागू राहतील. 


( क ) हे विनियम शासकीय राजपत्रात ज्या दिनांकास प्रसिद्ध होतील त्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 


( १ ) 


भाग चार - क - २४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे २६, २०१७ / ज्येष्ठ ५, शके १ ९ ३ ९ 


२ . 


व्याख्या : 


- 


२.१ या विनियमांत, संदर्भानुसार वेगळा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, 

( ए ) “ अधिनियम म्हणजे विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ); 
( बी ) “ सह -विकासक " चा अर्थ, सेझ अधिनियम , २००५ च्या कलम २ च्या उप कलम ( एफ ) मध्ये करण्यात आल्याप्रमाणे 


. 


राहील; 


.. 


“ 


( सी ) “विकासक " चा अर्थ, सेझ अधिनियम , २००५ च्या कलम २ च्या उप कलम ( जी ) मध्ये करण्यात आल्याप्रमाणे राहील ; 

( डी ) “ मानीव वितरण परवानाधारक " म्हणजे सह-विकासक म्हणजेच निदार युटीलिटीज पनवेल एलएलपी, ज्यांना भारत 
सरकारने सेझ अधिनियमाच्या कलम ४९ अंतर्गत निर्गमित केलेल्या दिनांक ३ मार्च २०१० च्या अधिसूचना क्र . एसओ. ५२८ (इ) द्वारे , 
अधिनियमाच्या कलम १४ च्या खंड ( बी ) अंतर्गत , सेझ अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या वीज पुरवठा क्षेत्रातील ग्राहकांना विजेचा पुरवठा 
करण्याकरिता वीज वितरण यंत्रणा चालविण्यासाठी व तिची देखभाल करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे ; 

( इ ) सर्वसाधारण अटी ” म्हणजे, वेळोवेळी अंमलात असलेल्या, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (वितरण परवान्याच्या 
सर्वसाधारण अटी ) विनियम , २००६ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण अटी ; 

( एफ ) “ एनयुपी ” म्हणजे लिमिटेड लायेबिलिटी पार्टनरशिप अॅक्ट , २००८ अंतर्गत दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ रोजी नोंदणी झालेली 
आणि भारत सरकारच्या वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालयाच्या वाणिज्यिक विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ९ सप्टेंबर २०१६ च्या पत्राने 
बहुविध सेवांसाठीच्या सेझकरिता सह-विकासक म्हणून मान्यता दिलेली निदार युटीलिटीज पनवेल एलएलपी 

( जी ) “ बहुविध सेवांकरिता विशेष आर्थिक क्षेत्र ” म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्र जेथे, व्यापार आणि वखारीसह , दोन किंवा अधिक 
क्षेत्रांत सेवा देण्याकरिता, युनिट्स स्थापन करता येतील 

( एच ) “ सेझ अधिनियम ” म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम , २००५ ( २००५ चा २८ ). 
२.२ ( अ) या विनियमांत वापरलेल्या परंतु ज्यांची व्याख्या या विनियमांत करण्यात आलेली नाही अशा शब्द आणि शब्दप्रयोगांना विद्युत 
अधिनियम, २००३ आणि सेझ अधिनियम, २००५ किंवा त्याखाली करण्यात आलेले नियम आणि विनियमांनुसार अर्थ राहील 

( ब) या विनियमांच्या मराठी अनुवादातील व इंग्रजी विनियमांमधील कोणत्याही शब्दांचा/ मजकुराचा अर्थ निश्चित करताना कोणताही वाद 
उद्भवल्यास आणि /किंवा कोणतीही विसंगती आढळल्यास मूळ इंग्रजीतील विनियम ग्राह्य धरण्यात येतील. 
३ . 

व्याप्ती : 
“ एनयुपी च्या संबंधातील या विशिष्ट अटी आणि आयोगाने अधिसूचित केलेल्या वितरण परवान्याच्या सर्वसाधारण अटी या 
“एनयुपी च्या वीज वितरण परवान्याच्या अटी म्हणून मानण्यात येतील आणि त्या येथेविनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रामध्ये त्यांच्या विजेचेवितरण आणि 
किरकोळ पुरवठ्याच्या प्रचालनाचे नियमन करतील . 

४. पुरवठ्याचे क्षेत्र : 

४.१ मानीव वितरण परवानाधारकाने विजेचा पुरवठा करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेले वीज पुरवठ्याचे क्षेत्र हे भारत सरकारच्या 
वाणिज्यिक आणि उद्योग मंत्रालयाने, सेझ अधिनियम , २००५ च्या कलम ४ च्या उप कलम ( १) अंतर्गत निर्गमित केलेल्या सेझ अधिसूचना 
एस.ओ. ५१४ ( ई), दिनांक १९ फेब्रुवारी २०० ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अशा अटी आणि वगळण्यात 
आलेल्या बाबी यांच्या अधीन राहून , संपूर्ण क्षेत्र राहील. 

४.२ हे क्षेत्र सोबतच्या अनुसूचीतील नकाशामध्ये आरेखित करण्यात आले आहे आणि तो मानीव वितरण परवानाधारकाने आयोगाकडे 
जमा केला आहे. 


४.३ त्यानुसार , पुरवठ्याच्या क्षेत्राचे वर्णन खालीलप्रमाणे आहे 


महाराष्ट्र राज्यामधील रायगड जिल्ह्यातील खालापुर तालुक्यातील तळेगाव आणि पन्शील खेडी आणि पनवेल तालुक्यातील 
भोकरपाडा खेड्यामध्ये असलेले १३ ९.८३ हेक्टर्सचे क्षेत्र ”. 

४.४ मानीव वितरण परवानाधारकाला अधिनियमांतील तरतुदींनुसार जनतेला सर्व प्रयोजनांकरिता विजेचा पुरवठा करण्यासाठी 
प्राधिकृत करण्यात आले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे २६ , २०१७/ ज्येष्ठ ५ , 


शके १ ९ ३ ९ 


५ . 


परवान्याची मुदत : 
सदर परवाना, अधिनियमातील तरतुदींच्या अधीन राहून दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०० ९ पासून, म्हणजेच सेझ अधिनियम , २००५ च्या कलम ४ 
अंतर्गत भारत सरकारच्या वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या सेझ अधिसूचनेच्या दिनांकापासून , पंचवीस वर्षांच्या कालावधीकरिता 
किंवा असा परवाना रद्द करण्यात येत नाही तोपर्यंत , यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीकरिता, अंमलात राहील. 

विशिष्ट अटी आणि परवान्याची पाहणी : 
या विनियमांच्या अधिसूचनेच्या दिनांकानंतर ताबडतोब, मानीव वितरण परवानाधारक या विशिष्ट अटी व त्याचा परवाना, मंजुऱ्या किंवा 
मान्यता जनतेला पाहणी करण्याकरिता उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करील. 


६ . 


७ . 


अखंडित विजेचा पुरवठा : 


. 


मानीव वितरण परवानाधारक पुरवठ्याच्या क्षेत्रात दिवसातील चोवीस तास अखंडित विजेचा पुरवठा करण्यासाठी व्यवस्था करील. 
८. दुरुस्ती करण्याचे अधिकार : 
आयोग, कोणत्याही वेळी, या विनियमांतील कोणत्याही तरतुदीमध्ये बदल , फेरफार , फेरबदल किंवा सुधारणा करू शकेल. 

अडचणी दूर करण्याचे अधिकार : 
या विनियमातील तरतुदींची अंमलबजावणी करताना कोणतीही अडचण आली तर आयोगाला सर्वसाधारण किंवा विशिष्ट आदेशाने, विद्युत 
अधिनियमातील तरतुदींशी विसंगत नसतील अशा परंतु अडचण दूर करण्यासाठी आवश्यक अशा तरतुदी करता येतील. 


९ . 


अश्वनी कुमार सिन्हा, 


मुंबई , 
दिनांक २५ मे २०१७ . 


सचिव , 


महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग . 


भाग चार - क - २४-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे २६, २०१७ / ज्येष्ठ ५, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची 


OLD 


511 


MUSIBAT 


501 


531 


PUNE 


FEGIRWAY 


MIGHWAY 


EXPRUSSURVY 


AN 


BOUNDARY OF PROPOSED SEZ.(139.83 hec.) 


PROCESSING AREA - 50 % 


NON - PROCESSING AREA 


SEZ AT PANVEL 
LAYOUT FOR DEMARCATION OF PROCESSING AND NON PROCESSING ZONE 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे २६, २०१७/ ज्येष्ठ ५ , 


शके १ ९ ३ ९ 


G 


MAHARASHTRA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 


Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Specific Conditions of Distribution 
Licence applicable to Nidar Utilities Panvel LLP for Multi -Services SEZ at Panvel, 

District Raigad, Maharashtra ) Regulations, 2017. 
ELECTRICITY ACT , 2003. 

No. MERC / TEC / Licence Conditions/NUP/2017/02063. - In exercise of powers under clause ( d ) 
of sub -section (2 ) of Section 181 read with Section 16 and clause (b ) of Section 14 of the Electricity 
Act, 2003 , the Maharashtra Electricity Regulatory Commission hereby makes the following 
Regulations. The Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Specific Conditions of 
Distribution Licence applicable to M /s. Ixora Constructions Pvt. Ltd. for SEZ for Services Sector 
at Panvel, Maharashtra ) Regulations, 2014 shall stand repealed from the date of publication of 
these Regulations. 
1. Short Title , Extent and Commencement 

( 1 ) These Regulations may be called the Maharashtra Electricity Regulatory 
Commission (Specific Conditions of Distribution Licence applicable to Nidar Utilities Panvel 
LLP for Multi-Services SEZ at Panvel, District Raigad , Maharashtra ) Regulations , 2017 . 

( 2 ) These Regulations shall extend to the area specified in the Special Economic Zone 
( SEZ ) Notification No. S.O. 514 (E ) dated 19th February , 2009 issued by the Government of 
India , Ministry of Commerce & Industry , Department of Commerce ( SEZ Section ). 

( 3 ) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the 
Official Gazette. 


2. Definitions 


2. 1. In these Regulations, unless the context otherwise requires : 

(a ) “ Act” means the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003); 

(6 ) " Co- Developer" shall have the same meaning as in sub -section (f) of Section 2 of the 
SEZ Act , 2005 ; 

( c ) “Developer” shall have the samemeaning as in sub -section ( g ) of Section 2 of the SEZ 
Act, 2005 ; 

(d ) “ Deemed Distribution Licensee ” means the Co-Developer, namely , Nidar Utilities 
Panvel LLP , which has been authorized under clause (b ) of Section 14 of the Act by virtue of 
the Notification No. SO 528 ( E ) dated 3rd March , 2010 issued by the Government of India 
under Section 49 of the SEZ Act to operate and maintain a distribution system for supplying 
electricity to the consumers in its area of supply as specified in the Notification of the SEZ by 
the Government of India ; 

(e ) “General Conditions” mean the General Conditions as specified in the Maharashtra 
Electricity Regulatory Commission (General Conditions of Distribution Licence) Regulations , 
2006 , as in force from time to time; 

(f) “ NUP ” denotes Nidar Utilities Panvel LLP , incorporated on 7th August, 2015 under 
the Limited Liability Partnership Act , 2008 and approved as a Co -Developer for the Multi 
Services SEZ vide letter 9th September, 2016 issued by the Department of Commerce,Ministry 
of Commerce and Industry , Government of India ; 

( g ) “Multi - Services Special Economic Zone” means a Special Economic Zone where Units 
may be set up for rendering of services falling in two or more sectors , including trading and 
warehousing ; 

(h ) “ SEZ Act” means the Special Economic Zones Act , 2005 ( 28 of 2005 ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे २६, २०१७ / ज्येष्ठ ५ , शके १ ९ ३ ९ 


m 


2.2 . All words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the 
samemeaning as assigned to them in the Electricity Act, 2003 and the SEZ Act, 2005 or the Rules 
and Regulations made thereunder . 


3. Applicability 

These Specific Conditions with respect to NUP and the General Conditions of Distribution 
Licence as notified by the Commission shall be deemed to be the Conditions of Licence of NUP 
and shall govern its operations of distribution and retail supply of electricity in the area specified 
herein . 

4. Area of Supply 

4.1 . The Area within which the Deemed Distribution Licensee is authorized to supply 
electricity shall be whole of the area as stated in the SEZ Notification S.O 514 ( E ) dated 19th 
February , 2009 issued by Ministry of Commerce and Industry , Government of India under sub 
section ( 1 ) of Section 4 of the SEZ Act, 2005 subject to such conditions and exclusions as specified 
in that Notification . 

4.2 . The area has been delineated upon the map of the Area of Supply annexed in the Schedule 
and deposited by the Deemed Distribution Licensee with the Commission . 
4.3. Accordingly , the description of the Area of Supply is as under : 

" Area of 139.83 Hectares situated in the Villages of Talegaon and Panshil of Khalapur 
Taluka and Village Bhokarpada of Panvel Taluka in Raigad District, Maharashtra State .” 

4.4 . The Deemed Distribution Licensee is authorized to supply electricity to the public for 
all purposes in accordance with the provisions of the Act . 

5. Term of Licence 

Subject to the provisions of the Act , the Licence shall remain in force for a period of twenty 
five years with effect from 19th February , 2009 , which is the date of the SEZ Notification issued 
by the Ministry of Commerce and Industry , Government of India under Section 4 of the SEZ Act, 
2005 , or until such Licence is revoked , whichever is earlier . 

6. Inspection of Specific Conditions and Licence 

The Deemed Distribution Licensee shall make provision for the public inspection of these 
Specific Conditions and its Licence , clearance or approval, immediately after the date of notification 
of these Regulations. 

7. Uninterrupted Power Supply 

The Deemed Distribution Licensee shall make provision for uninterrupted power supply for 
twenty -four hours a day within the area of supply . 

8. Power to amend 

The Commission may , at any time, vary , alter, modify or amend any provisions of these 
Regulations. 

9. Power to remove difficulties 

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission 
may , by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of 
the Act as may appear to be necessary for removing the difficulty. 


Mumbai, 
dated the 25th May 2017 . 


ASHWANI KUMAR SINHA , 

Secretary , 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - क , मे २६ , २०१७/ ज्येष्ठ ५ , 


शके १ ९ ३ ९ 


Schedule 


OLD 


511 


MUMBAI 


6011 


53/ 


ANS 


FBGIENAY 


HIGHWAY 


> 
VIA 


EXPRESS 
TIM 


BOUNDARY OF PROPOSED SEZ.( 139.83 hec.) 


PROCESSING AREA - 50 % 


NON - PROCESSING AREA 


SEZ AT PANVEL 
LAYOUT FOR DEMARCATION OF PROCESSING AND NON PROCESSING ZONE 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


